अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव या कार्यालयातील तसेच त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण 
विभाग, जळगांव व त्यांच्या अंतर्गत ०४ उपविभागीय 
कार्यालय आणि कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी 
प्रकल्प विभाग, अमळनेर व त्यांच्या अंतर्गत ०६ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मे, २०१९. 


वाचावे : 


१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०६१८/(प्र.क्र.४०८/१८)/मोप्र-१, 
दि.२७/१२/२०१८. 

२) अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्र.पशा/आ-१ / 
२४८६/सन २०१९ दि.०९/०४/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव या कार्यालयातील तसेच त्यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव व त्यांच्या अंतर्गत ०४ उपविभागीय 


कार्यालय आणि कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर व त्यांच्या अंतर्गत ०६ 


उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे २८, १०६ व १४२ याप्रमाणे एकूण 
२७६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“१, २ व 3”) तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ३० 


व १७ याप्रमाणे ४७ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“४ व ५”) दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१-मोठे व मध्यम 


पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


(०४) योजनेत्तर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भाग भांडवली अंडशादान, (४७०१ आय १९८)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१-मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 


गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, 


(४७०१ एच ७६३)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांपैकी 


जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या कालावधीत सदर पदावर कार्यरत 


राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


प्‌. हे sear शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/ १६/ 


आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०५१४११०९४२४१२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ee Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ra n | t DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, ou=Water 
Re: ent, postalCode=400032, 


st 


Fs |c28d6dbd9f52f359ea 16d2e960F16f7 


Shi vajirao A FUE यमय की 


Date: 2019.05.14 11:15:50 +05'30' 


(र. Br. अहिरे) 


सहपत्र :- विवरणपत्र-“१ ते ५” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
३. मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 

४. अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव, 

५. कार्यकारी अभियंता, वाघुर धरण विभाग, जळगांव, 

६. कार्यकारी अभियंता, निम्म तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर, 

७. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१, दिनांक: १४/०५/२०१९ 


अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 

शि २ ३ 

i आ | अधीक्षक अभियंता शिका कशा 

२ सहा. अधीक्षक अभियंता PH 

3 क. अभि./शाखा अभियंता/सहा. अभि. श्रेणी-२ ३ 

8 मुख्य आरेखक Po 

4 सहाय्यक आरेखक विळे शा 

& अधीक्षक शिका 

७ प्रथम लिपीक शिक ae 

८ वरिष्ठ लिपीक ४ 

९ कनिष्ठ लिपीक ४ 

i 0 । लघुलेखक उच्चश्रेणी 1१ | 

११ १ «| टंकलेखक ३ 

१२ संगणक Te 

१३ ।वाहन चालक a ae 

१४ | Als a ae 

१५ | हशोिपाई 3 

१६ । चौकीदार 1... आ... | 
एकूण २८ 

Ranjit Shivajirao शतचा णल 
Ahire य action 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र " २" 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०५१९/प्र.क्र.१५८/१९/मोप्र-१, दिनांक :- १४/०५/२०१९ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगांव अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत 


अ संवर्ग वाघूर वाघूर वाघूर धरण वाघूर धरण | वाघूर धरण | एकूण 
क्र धरण धरण | उपविभागक्र.२ उपविभाग | उपविभाग 
विभाग । उपविभाग | वराडसिम क्र.३, क्र.४, 
क्र.१ नशिराबाद |। नशिराबाद 
वराडसिम 

दिं २ ३ | ४ | षु & | 8 ८ 

१ । कार्यकारी अभियंता १ ee P| Ll शिल १ | 

२ | उपकार्यकारी अभियंता / १ १ १ १ १ षु 

उपविभागीय अभियंता 
३ | सहा.अभि.श्रे-१/ शाखा ४ ४ ४ ४ ४ २० 
अभियंता /कनिष्ठ अभियंता 

४ | विभागीय लेखापाल १ | =| = 7 171 haw | 9 
५ | प्रथम लिपीक १ 71 a P| शिका १ 

६ | वरिष्ठ लिपीक 4 q q q q ९ 

७ । कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ १२ 

८ | भांडार लिपीक १ शि a शिका शि शि 

९ | टंकलेखक ३ १ १ १ १ | 8 
१० | लघु टंकलेखक ( निम्न श्रेणी) १ | =| aa a po | 9 
११ | स्था.अभि. सहाय्यक = ४ ४ ४ ४ १६ 
१२ | भांडारपाल १ za Pe Po | 71 १ 
१३ | सहाय्यक भांडारपाल १ | =| 171 171 po pa 
१४ | आरेखक १ i a अ__| विक 171 १ 
१५ | सहाय्यक आरेखक १ | =| P| 171 a pa 
१६ | अनुरेखक a q q q q | oe 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ ५ 
१८ । नाईक १ ie ॥ आ. | 171 po | 9 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


१९ । शिपाई षु २ २ २ २ १३ 


२० | चौकीदार १ १ १ १ १ षु 


एकूण पदे | 38 १८ १८ १८ १८ १०६ 


ee Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 

R a ny | t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea16d2e960f16F7 


S h | vaj | fa O A h | re ca457601da7303357626d55, cn=Ranjit Shivajirao Ahire 


Date: 2019.05.14 11:17:23 +05'30° 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०५१९/प्र.क्र. १५८/१९/मोप्र-१,दिनांक :-१४/०५/२०१९ चे सहपत्र 


विवरणपत्र ” ३” 


कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत 


अ.क्र संवर्ग 
नि.ता.प्र. १. २. ३. ४. प. ६. एकूण 
विभाग, | नि.ता.ध. | नि.ता.ध. | नि.ता.पु. | नि.ता.पु. | नि.ता.प्र. | नि.ता.ध. 
अमळनेर | उप.वि. । उप.वि. | उ.विभा. | ofr. | उ.वि. ।उप.वि. 
क्र.१ क्र.२ चोपडा | हातेड | पाडळसे | क्र.३ 
अमळनेर | अमळनेर (अमळनेर) | अमळनेर 
हित २ ३ a 4 & | 6 | ८ ९ | 90 | ० 
१ | कार्यकारी अभियंता १ p= p= | | = | | -_| [_-__| [1 १_| 
२ | उप कार्य.अभियंता १ 1 -__| p= | po - | | - | 1 - | po - | | 9 | 
3 ।उ.वि.अभि/ शि १ १ १ १ १ १ ६ 
उ.वि.अधि. 
४ | कनिष्ठ 8 8 8 8 8 8 8 २८ 
अभियंता/झा.अ 
/सहा.अभियंता-२ 
५ | प्रथम लिपीक १ 1 -__| p= | po - | | - | Po - | p= | za 
६ | विभागीय लेखापाल १ 1 | शि शि शि a 1 | शि 
७ । वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ १ १ १ | 99 | q 
८ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ २ २ १६ 
९ | टंकलेखक ३ q q q q q q ९ 
१० । आरेखक १ p= p= | | - | po - | Po - | | - | pa | 
११ | सहायक आरेखक १ [-__| po -__| p= | - | po | p= | 4a. | 
१२ | अनुरेखक | oo | q q q q q q & 
१३ | लघुलेखक निम्नश्रेणी १ | - || - fo - fo - f= | - fa] 
१४ | संगणक १ p= po - | | - | | - | =| | - | , 9 | 
१५ | भांडारपाल १ p= p= | po - | | - | PF =| po - | 4a] 
१६ | सहाय्यक भांडारपाल १ [-__| | | p= | - | शड P= [1 १__| 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ १ १ | 
१८ | नाईक q p= p= | po - | | - | 1 - | | -__| [ a. il 
१९ | शिपाई षु २ २ २ २ २ २ | 9 | 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


चौकीदार १ १ १ १ १ १ १ | ७ | 


स्था.अ. सहायक ae | 8 8 8 8 


एकूण पदे ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १४२ 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


oe 

Ra nN) | t ou=Water Resources Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea1 6d2e960 


S h | vaj | fa O A h | re चा सपाट cn=Ranjit 


Date: 2019.05.14 11:18:21 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदत-०५१९/प्र.क्र. १५८/१९/मोप्र-१,दिनांक :- १४/०५/२०१९ चे सहपत्र 


विवरणपत्र “४” 


कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगांव अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम पदसंख्या । सेवानिवृत्ती दिनांक 
a २ ३ 1 ४े| ५ 
१ | आत्माराम गुलाबसिंग पाटील वाहन चालक १ ३०/०६/२०१९ 
२ | भगवान रामदास कोळी खानसामा १ ३१/०५/२०२० 
3 देविदास त्र्यंबक चौधरी मुकादम १ ३१/३/२०२० 
४ | माधव नारायण ढेकाळे चौकोदार ३१/०३/२०२३ 
५ | सुभाष पुना सरोदे चौकोदार ३१/०५/२०१९ 
६ ।मधुकर बळीराम चौधरी चौकोदार ३१/०३/२०२२ 
७ =| निनू बळीराम पाटील चौकोदार : 39/04/2024 
८ | देविदास शंकर चौधरी चौकीदार ३१/०३/२०२२ 
९ धनराज भिका पाटील चौकीदार ३१/०५/२०२६ 
१० | रविंद्र दगडू are स्वच्छक १ ३१/०५/२०२० 
११ । काशिनाथ महासिग पाटील मजूर २० ३०/०४/२०२० 
१२ | गिरधर श्रीधर dies मजूर ३१/०५/२०१९ 
१३ | SRT तुकाराम धनगर मजूर ३१/०५/२०२१ 
१४ । रोहीदास वासुदेव चौधरी मजूर ३१/०५/२०१९ 
१५ । देविदास रामा कोळी मजूर ३१/०५/२०२५ 
१६ । गोपाळ रामदास महाजन मजूर ३१/०५/२०२१ 
१७ | भिकन मोतीराम पाटील मजूर ३०/०४/२०२४ 
१८ | लक्ष्मण लाला पाटील मजूर ३१/०५/२०२७ 
१९ । पांडुरंग गोपाळ भारंबे मजूर ३१/०३/२०२० 
२० | युवराज नथ्यू सुर्व मजूर ३०/११/२०२१ 
२१ | रामचंद्र बाबूराव वाघ मजूर ३०/०६/२०१९ 
२२ । रामकिसन संपत परदेशी मजूर ३०/०४/२०२३ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


२३ | सोमनाथ पुंडलिक पाटील मजूर ३०/०४/२०२१ 
२४ | रमेश पांडुरंग पाटील मजूर ३०/०४/२०२२ 
२५  । प्रभाकर चावदस भारुळे मजूर ३१/१२/२०२७ 
२६ | रघुनाथ प्रताप सोनवणे मजूर ३१/०५/२०२४ 
२७ | मधुकर गंभीर पाटील मजूर ३०/११/२०२० 
२८ | देविदास सुकदेव सुर्यवंशी मजूर ३१/०५/२०२६ 
२९ । बलदेव रामदास परदेशी मजूर ३१/०७/२०१९ 
३० | रोख इमाम शोख कादर मजूर ३१/०३/२०१९ 
एकूण पदे ३० 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे - ३० 
Ranjit ilar 


st=Maharashti 
2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea16d2e960f16f7 


S h i vaj | fa O A h | re 1457601da7303357626d5f5, cn=Ranjit Shivajirao A 


Date: 2019.05.14 11:19:18 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१९/(प्र.क्र.१५८/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र ” ५” 


शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्रमांक मुदत-०५१९/प्र.क्र. १५८/१९/मोप्र-१, दिनांक :-१४/०५/२०१९ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अंमळनेर अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ 


ae कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम पदसंख्या सेवानिवृत्ती दिनांक 

१ | पुंडिलक रामदास कोळी मजूर १५ ३१.०५.२०२३ 
२ | रमेश मिठाराम मराठे मजूर ३१.०७.२०२२ 
३ | उत्तम लक्ष्मण मराठे मजूर ३१.०५.२०२५ 
४ | रमेश बुधा मराठे मजूर ३१.०५.२०२१ 
५ | सोमनाथ मंगा चौधरी मजूर ३१.०३.२०२४ 
६ | भिकन उत्तम पाटील मजूर ३१.१२.२०२१ 

प्रभाकर पूंडलिक शिरसाठ मजूर ३१.०५.२०२२ 
८ | लक्ष्मण सूकदेव कोळी मजूर ३१.०८.२०२२ 

बाळू माधव निळे मजूर ३१.०५.२०२२ 
| do | o | बन्सीलाल शिवदास बाविस्कर मजूर ३०.०६.२०१९ 
boas १ | शिवाजी विठठल पाटील मजूर ३१.१०.२०२३ 
१२ | हूकूमचंद एकनाथ पाटील मजूर ३१.०५.२०२६ 
१३ | विजय काशिनाथ भालेराव मजूर ३१.०३.२०२१ 
१४ । संजय वना महाले मजूर २८.०२.२०२९ 
१५ | विक्रम साहेबराव बाविस्कर मजूर ३०.०९.२०२४ 
१६ । रविद्र जगन्नाथ सोनवणे चौकीदार १ ३१.०५.२०२३ 
१७ | अमरनाथ झुरई यादव माळी शिश ३१.१२.२०२१ 

| एकूण | १७ | 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १७ पदे 


Digitally signed by Ranjit Shivaj Ahi 
mi f Maharashti ‘Water 


‘ment, postalCode=400032, 


Ranjit ie 
hi 
Shivajirao Ahire डा 


Date: 2019.05.14 11:20:24 +05'30° 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


